राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया 
अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षा मधील 
अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाकरिता 
रु.२.५०३२ कोटी निधी मर्यादेचे वितरण 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : ०४ जुले, २०२३ 


१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१ (93)/PFMS/FCD/2020, दि.२२ मार्च,२०२१ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अे, दि. २९ मार्च, 2022. 

३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. १५ मे,२०२३. 

४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अे, दि.३० मे,२०२३ 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.कृआ / राकृवियो /टि-१/०२३/भाग-३/१८३८१/२०२२-२३, 
दि.०१/०६/२०२३. 

६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.कृआ /कृप्रवनि /राकृवियो /टि-३/११/१९७८८/२०२३, 
दि.१४/०६/२०२३. 

७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.कृआ /कृप्रवनि /राकृवियो /टि-३/११/२०८३९/२०२३, 
दि.२१/०६/२०२३. 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या सहयोगाने 
अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन 
२०२१-२२ पासून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेकरिता आयुक्त (कृषि) स्तरावर 9158। Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता 
Zero Balance Account कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर उपलब्ध 
निधीतून संदर्भ क्र. ३3 व ४ येथील शासन निर्णयान्वये रु. ८६,१३,१९,५१७/-ची निधी मर्यादा अंमलबजावणी 
यंत्रणांना वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच, संदर्भ क्र. ५ येथील आदेशान्वये रु.२.९३ कोटीची निधी मर्यादा 
कृषि आयुक्तालय स्तरावरुन वितरीत करण्यात आली आहे. सदर वितरणास कार्योत्तर मान्यता देण्याची विनंती 
संदर्भ क्र. ६ येथील कृषि आयुक्तालयाच्या प्रस्तावान्वये करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अे, दिनांक : ०४ जुले, २०२३ 


त्याचप्रमाणे अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त निधी मागणीनुसार अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गाकरिता 


रु. 2.4032 कोटी निधी मर्यादा वितरीत करण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील 
प्रस्तावान्वये विनंती केली आहे. 


कृषि आयुक्तालयाच्या उपरोक्त विनंतीच्या अनुषंगाने कार्योत्तर मंजूरी देण्याची व निधी मर्यादा वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णयः 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ. SANTOSH 


प्रत: 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 


१, 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “शाश्वत कीड व्यवस्थापनासाठी 
जेवनियंत्रण एजंट्सचा वापर प्रदर्शित आणि लोकप्रिय करण्यासाठी बायोकंट्रोळ उत्पादन प्रयोगशाळेची 
स्थापना, NRC डाळींब सोलापूर” या प्रकल्पास संदर्भ क्र. ५ अन्वये वितरीत करण्यात आलेल्या 
अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गाच्या रु. २.९३ कोटी (रुपये दोन कोटी त्र्याण्णव लक्ष) निधी मर्यादेस या 
शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 


अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिताची रु. २.५०३२ कोटी (रुपये दोन कोटी पन्नास 
लाख बत्तीस हजार फक्त) निधी मर्यादा या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत आहे. सदर 
वितरणाचा प्रकल्प निहाय /प्रवर्ग निहाय तपशील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला आहे. 


. आयुक्त (कृषि) यांनी उपरोक्‍त परिशिष्ट-अ अन्वये वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस 


उपलब्ध करुन द्यावा. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 


विनियोग करताना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


. या झासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) 


यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी 
मर्यादेत त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४१८२९५४१८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BANSIRAO KARAD 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अे, दिनांक : ०४ जुले, 2023 
४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अ.मु.स. (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
८. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
९. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
१०. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 
१२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवडनस्ती (का-१४-ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0423 /प्र.क्र. ८९/१४-अे, दिनांक : ०४ जुले, 2023 
परिशिष्ट - अ 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्र. राकृवि 0423 /प्र.क्र. ८९/१४-अे, दि. ००४/०७/२०२३ चे सहपत्र 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 


राकृवियो लया वितरणानंतर 
: मार्च 2023 ~ | याशासन निर्णयान्वये निधी वितरण शिल्लक प्रकल्प 
अंतर्गत र २४ करीता 
xe प्रकल्प/यंत्रणेचे नाव | मंजूर वर्ष मंजूर अखेर पर्यंत शिल्लक aa 
ह . प्रकल्प वितरीत प्रकल्प 
ive ¢ 
किंमत निधी अ.जाती | अ.जमाती। एकूण 
किंमत मूल्य 
| 9 | 2 3 | ४ | 4 ६ श्र ९ | 9 [= Saar || 
डॉ. पीडीकेव्ही अकोला 
येथे भुईमूग करडई व 
व सूर्यपूलळ या पिकांचे २०२१-२२) १.८१ ०.०३ १.७८ ०.३२ | 0.9492 | ०.४७१२ १.०३०८ 
पैदासकार व प्रमाणित 
बीज उत्पादन केंद्राची 
स्थापना करणे 
व कृषि यांत्रिकीकरण २०२१-२२) 182-48 १४१.०१ १.५३२० | १.२३२० | ०.३० १.५३२० ee | 
प्रकल्प 
तै कृषि यांत्रिकोकरण वात १५० १२२ २८ bea ०.५० ०.५० २७.५० 
प्रकल्प 
एकूण २९४.३५ २६३.०४ ३१.५१ १.५५२० | ०.९५१२ 2.4032 26.439 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


